राज्य माहिती आयोग, पुणे येथे प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
श्रीमती सीमा होखर घोंगडे, लिपीक टंकलेखक, सरकारी 
अभियोक्ता, बृहन्मुंबई 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन आदेश क्र. संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.२७/सहा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा: 9. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्या.१२, 
दिनांक १७.१२.२०१६ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, 
दिनांक १६.२.२०१८ 


शासन आदेश 
संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये, शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित केले असून प्रतिनियुक्तीने नियुक्तीसाठी अटी व शर्ती आणि नियुक्तीची 
कार्यपध्दती विहित केली आहे. 


२. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार, विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील सरकारी 
अभियोक्ता,बृहन्मुंबई, मुंबई या कार्यालयात लिपिक-टंकलेखक पदावर कार्यरत असलेल्या श्रीमती 
सीमा शेखर घोंगडे यांच्या सेवा, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, १३ वा मजला, नवीन प्रशाकीय 
इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालयासमोर, मुंबई ४०० ०३२ यांच्या 
अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग, पुणे या कार्यालयातील लिपिक-टंकलेखक या पदावर 
प्रथमत: एक वर्षाच्या कालावधीसाठी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहे. 


(अ) श्रीमती सीमा शोखर घोंगडे, लिपिक-टंकलेखक ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू 
होतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला तो 
आपल्या शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्विकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम 
प्राधिका-यास राहील. 


(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याळा आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 
नियोकक्‍्त्याने शासनाला/सक्षम प्राधिका-याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण २०२०/ प्र.क्र.२७/ सहा 


(ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिका-याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा 
राहील. 


3. प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत संबंधित कर्मचा-यास प्रतिनियुक्ती भत्ता देय असणार नाही. 
म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा....इ) नियम, १९८१ Helles नियम vo (परिशिष्ट दोन) व 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन, विधि व न्याय विभागाने प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी 
व शर्ती बाबत सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-६) यांच्याशी सहमतीने ठरवाव्यात. 


४. श्रीमती सीमा शेखर घोंगडे यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी विधि व न्याय विभाग व 
अधिपत्याखालील संबंधित कार्यालय यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११११११५६५३९६०७ हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व र , 
SHWETAMBARI 


PRAVIN KHADE 


(श्े.प्र.खडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत 

१. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई,मुंबई , 
जुने सचिवालय जोड इमारत, सत्र न्यायालय, मुंबई ४०० ०३२ 

३. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मुंबई 

४. उपसचिव , विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, पुणे 

६. श्रीमती सीमा शेखर घोंगडे, लिपीक टंकलेखक, सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई (संबंधित 
कार्यालयामार्फ़त) 

७. कार्यासन सहा संग्रहार्थ. 


